“मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना-२.०” करीता 
महावितरण कंपनीस रु.४०.०० कोटी रोखीने 
वितरीत करणेबाबत. (लेखाशीर्ष क्र.२८१००१२३) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.२८/ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ मार्च, २०२४. 
वाचा :- 

१. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा, व कामगार विभाग, क्र.सौरप्र-२०१५/प्र.क्र.३५४/ऊर्जा-७,दि. १४.०६.२०२३. 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा, व कामगार विभाग, क्र.सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.२६/ऊर्जा-७, दि. १७.०३.२०१८. 
३. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा, व कामगार विभाग, क्र.सौरप्र-२०२२/प्र.क्र.१५५/ऊर्जा-७, दि. ०२.११.२०२२. 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३. 
५. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.सौरप्र-२०२३/प्र.क्र.९५/ऊर्जा-७, दि. ०८.०५.२०२३. 
६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०४.०३.२०२४. 
७. महावितरण कंपनीचे पत्र क्र.मुअ(वितरण)/एम.एस.के.व्ही.वाय-२.०/४८०२, दिनांक १३.०२.२०२४. 


प्रस्तावना; 

शेतकऱयांच्या शेतीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी फिडर्सचे सौर ऊर्जीकरण 
मिशन मोडमध्ये करण्याच्या दृष्टीने “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.०” शेतकऱ्यांच्या 
शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे अभियान संदर्भाधिन क्र.५ येथील शासन 
निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आले आहे. सदर अभियानातंर्गत राज्यात ७००० मेगावॅट क्षमतेची सौर 
ऊर्जा प्रकल्प निर्माण करण्यात येणार आहे. या अभियानातंर्गत आस्थापित होणाऱ्या सौर ऊर्जा 
प्रकल्पांसाठी वीज उपकेंद्राच्या आवश्‍यक देखभाल व सुधारणांसाठी उदा.ब्रेकर्सची दुरूस्ती/बदलणे, 
संरक्षण प्रणाली दुरूस्ती किंवा बदल, उपकेंद्रातील सर्किट बदल, ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविणे, 
कॅपॅसिटर बदल इत्यादींसाठी राज्य शासनाद्वारे प्रति उपकेंद्र रु.२५ लाखापर्यंत अनुदान 
महावितरण/महापारेषण कंपनीस शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्याकरीता, सन २०२३-२४ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी एकूण रु.३५०.०० कोटी इतक्या निधीस व 
त्यापैकी, सन २०२३-२४ करीता रु.४०.०० कोटी इतका निधी हरित ऊर्जा निधीमधून उपलब्ध करून 
देण्यास शासन मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, महावितरण कंपनीतर्फे कृषी वीज वाहिनीचे सौर 
उर्जीकरण वेगाने करण्यासाठी एकूण २७३२ वीज उपकेंद्रांमध्ये विद्युत पायाभूत सुविधा उभारणीची 
तांत्रिक कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात आली आहेत. त्यासाठी, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
रु.४०.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत महावितरण कंपनीने त्यांच्या संदर्भाधिन क्र.७ 
येथील पत्रान्वये शासनाकडे विनंती केली होती. त्यानुषंगाने, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० 
अभियानातंर्गत वीज उपकेंद्रांच्या आवऱ्यक देखभाल आणि सुधारणांसाठी रु.४०.०० कोटी इतका निधी 
मागणी क्र.के-६, लेखाशीर्ष क्र.२८१००१२३ खाली मंजूर असलेल्या सुधारीत अंदाज रु.१७७.८७३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.२८/ऊर्जा-७. 


कोटी तरतूदीमधून महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या., यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन नणय :- निर्णय :- 

“मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.०” अभियानातंर्गत वीज उपकेंद्रांच्या आवश्‍यक 
देखभाल आणि सुधारणांसाठी रु.४०.०० कोटी (रुपये चाळीस कोटी फक्त) इतका निधी अध्यक्ष व 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशहगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई यांना 
वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. सदर रक्‍कम अदा करण्यासाठी श्री.नारायण श्री.कराड, उप सचिव (Hot), उद्योग, ऊर्जा, 
कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व डॉ.गौरी पाटील, कार्यासन 
अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सदर निधी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या., 
प्रकारागड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई (Chairman and Managing Director, Maharashtra State Electricity 
Distribution Company Ltd) यांच्या नावे अदा करण्यात यावा. 

४. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.० अंतर्गतच्या घटकांसाठी करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा, 
उदिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या माहितीसह मासिक व त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत महावितरण कंपनीने शासनास सादर करावा. या झासन निर्णयान्वये वीज उपकेंद्राच्या 
देखभाल व दुरूस्तीसाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी केवळ सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी खर्च 
करण्यात येईल, याची खातरजमा करण्यात यावी. सदर निधीचा विनियोग करताना संदर्भाधिन क्र.५ 
येथील शासन निर्णयातील सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. विहित कालावधीत सदर निधी कोणत्याही 
परिस्थितीत खर्च न होता महावितरण कंपनीकडे पडून राहिल्यास त्याची संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित 
करावी. मान्य व अनुज्ञेय काळात खर्च करण्याची जबाबदारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या., प्रकाऱगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई यांची राहील. याबाबतचा त्रैमासिक अहवाल 
न चुकता सादर करण्याची जबाबदारी लेखाविषयक बाबी हाताळणाऱ्या सहायक/उप संचालक (लेखा) 
म्हणून कार्यभार पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात यावी. 

५. सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
वीज वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशहगड, वांद्रे (पूर्व, मुंबई यांनी आवऱ्यक तेव्हा महाळेखापाळ, मुंबई, 
महाराष्ट्र-१ यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 

६. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक के-६, २८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, (००(०५) महाराष्ट्र 
ऊर्जा विकास निधीमधून भागविलेला खर्च (कार्यक्रम), ५०, इतर खर्च (२८१००१२३)” या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर सुधारीत अंदाजित रकमेच्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या देयकाच्या अनुषंगाने प्रमाणित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.२८/ऊर्जा-७. 


करण्यात Ud की, सदर देयक Wald असून या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 
तसेच, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. 

७. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी महावितरण कंपनी यांना निधी वितरीत करताना शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ मधील आवर्यक त्या 
सूचना व अटींचे पालन करून तसेच, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०३.२०२४ मधील तरतूदींनुसार आणि नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.१३६/कार्या-१४६१, दिनांक १४.०३.२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.१०४/२०२४/व्यय-१६, दिनांक 22.03.2028 अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर झासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२६१७५८२३६११० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRADIP DATTATRAY BHINTADE 

Pp R A D | Pp DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=148166d6ba6b6b7506a6c02726418297ae7252d6770 


D ATTAT R A Y d6eeda6fcf82676c59eb5, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=70AB5B7CODEE32FCEE54C2D940368CB9D34A7 
AEDC3404176B7D9B0082921CFFO, cn=PRADIP DATTATRAY 
BHINTADE BHINTADE 
Date: 2024.03.26 18:13:32 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.सभापती/मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, मुंबई, 

३. मा.उप सभापती/मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, मुंबई, 

४. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.उप मुख्यमंत्री (ऊर्जा), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व मंत्री/सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई 

९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषी), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई, 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७. सचिव, मा.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने) 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्या.,मुंबई 

१९. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई 

२०. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.२८/ऊर्जा-७. 


२१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 

२२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

23. ud जिल्हाधिकारी, 

२४. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा),पुणे, 

२५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, 

२६. उप सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२७. ऊर्जा उप विभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२८.निवड नस्ती/ऊर्जा-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


